आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गुप्तवार्ता विश्लेषण 
शाखेकरीता मंजूर झालेल्या पदांपैकी ०१-पोलीस 
अधीक्षक/ उप आयुक्त, ०१-पोलीस उपअधीक्षक, 
०२-पोलीस उपनिरीक्षक ही पदे तांत्रिक स्वरुपाची 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३११६/प्र.क्र.१२४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ११ एप्रिल, २०१७ 


वाचा :- 

१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१,दि.०२.०६.२०१५ 

३) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.रागुवि/ प्रलि/लेखा/ 
गु.विश्ळेषण/ प्रस्ताव/२०१६/१४४८, दि.१५.०३.२०१६ 

४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ रा.गु.वि/ अभिप्राय/ २७/ 
२०१६, दि.२३.०८.२०१६ 

५) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.रागुवि/ प्रलि/ लेखा/ गुप्तवार्ता 
विश्लेषण शाखा/ २०१७/४०५, दि.२३.०१.२०१७ 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०२ येथील नमूद दिनांक ०२.०६.२०१५ च्या शासन 
निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरीत परिणाम न होता, विभागामध्ये एकुण 
उपलब्ध कर्मचाऱ्याचे समायोजन करण्याचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. विभागाच्या ज्या 
संवर्गाच्या बाबतीत कामांची आवश्‍यकता कमी झाली आहे, अशा संवर्गातील पदांची विभागातील तीच 
वेतनश्रेणी असलेल्या दुसर्‍या संवर्गात आवश्‍यकतेनुसार पदे स्थानांतरण करण्यात येतील. तथापि त्या 
विभागातंर्गत एकुण पद संख्येच्या मर्यादेतच असे समायोजन राहील, sell तरतुद केली आहे. उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.०१ येथे नमूद दिनांक 39.92.2008 च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर गुप्तवार्ता विश्लेषण शाखेसाठी विविध संवर्गाची एकुण ६३ पदे मंजूर 
केलेली आहेत. विश्लेषणातून गुप्तवार्ता मिळवण्यासाठी तांत्रिक घटक हा गुप्तवार्ता विश्लेषण शाखेचा कणा 
आहे. त्यामुळे या शाखेमध्ये तांत्रिक स्वरुपाचे सखोल ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्यांची नितांत आवश्‍यकता असून 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३११६/प्र.क्र.१२४/पोल-३ 


सदर अधिकारी या शाखेमध्ये पर्यवेक्षणाचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे करु हाकतील व त्यामुळे हा विभाग 
अधिक सक्षम व बळकट होईल. राज्य गुप्तवार्ता विभागातील विश्लेषण शाखेमधील तांत्रिक कामाचा व्याप 
वाढत जाणार आहे. सदर विभागामध्ये चालणारे कामकाज हे संगणक, इंटरनेट माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान 
यांच्याशी निगडीत व तांत्रिक स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०२ येथे नमूद दिनांक 
39.92.2008 च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर झालेल्या पोलीस अधीक्षक/उप आयुक्त यांच्या ०२ मंजूर पदांपैकी 
०१ पद , पोलीस उपअधीक्षक यांच्या ०२ मंजूर पदांपैकी ०१ पद व पोळीस उपनिरीक्षक (वरिष्ठ गुप्तवार्ता 
अधिकारी) यांच्या of मंजूर पदांपैकी ०२ पदे तांत्रिक स्वरुपाची करण्यास व सदरहू पदे बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) विभागाकडील समकक्ष अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामधून राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्यास मान्यता देण्याची पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व आयुक्त, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई यांनी शासनास विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०१ 
येथे नमूद दिनांक ३१.१२.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये गुप्तवार्ता विश्लेषण शाखेकरीता निर्माण करण्यात 
आलेल्या खालील तकक्‍्त्यामधील स्तंभ क्र.०२ मध्ये नमूद करण्यात आलेली पदे ही त्या पदासमोरील स्तंभ 
क्र.०६ मध्ये नमूद समानवेतश्रेणीच्या पदांमध्ये रुपातंरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम एकुण | रुपातंरीत वेतनश्रेणी रुपातंरीत पदनाम 
मंजूर | करावयाची (रु.) 
पदसंख्या । पदसंख्या 
ea ०२ ०३ Loe! o& ०६ 
णि पोलीस अधीक्षक ०२ | १५६००-३९१०० | पोलीस अधीक्षक/ 
+ ७६०० उपआयुक्त [गुप्तवार्ता 
विश्ळेषण-तांत्रिक) 
२. । पोलीस उपअधीक्षक ०२ | १५६००-३९१०० | पोलीस उपअधीक्षक 
+ ५४०० (गुप्तवार्ता  विश्लेषण- 
तांत्रिक) 
३. । पोलीस उपनिरीक्षक ०६ ०२ ९३००-३४८०० + | पोळीस उपनिरीक्षक 
(वरिष्ठ गुप्तवार्ता ४३०० (तांत्रिक) 
अधिकारी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३११६/प्र.क्र.१२४/पोल-३ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रुपातंरीत केलेली तांत्रिक पदे बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) विभागाकडून 
प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४११११५६५७८२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pt 7 Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
h | lajJ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, oun=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc5 


Abhang se pe 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बिनतारी संदेश विभाग, पुणे. 
८. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


